सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 

वर्ष - ११ , अंक - २ ९ ] 

शनिवार , ऑगस्ट ६ , २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


असाधारण क्रमांक २ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


जुन्नर नगरपालिका , जुन्नर 
अधिसूचना 

मे 

क्रमांक पसन / कावि / कार्या -१ / १४०० ( १ ) / २०२२ , रानिआ / नप - २०२२ / प्र . क्र . २ / का -६ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक ६ 
२०२२ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार जुन्नर नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या अंतिम भौगोलिक सीमा क्रमांक महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १० जून २०२२ च्या अधिसूचनेअन्वये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आल्या 
आहेत 
; 


[ पृष्ठे १२ 


आणि , ज्याअर्थी , मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र -१ / 
अंतिम आ . / कावि -५५२ / २०२२ , दिनांक २८ जून २०२२ अन्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणास मान्यता दिली आहे ; 


एच -१६२ , भाग एक - अ ( असा . ) पु.वि.पु. – २ ९ 


आणि ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . २ / का -६ , दिनांक २२ जुलै २०२२ च्या आदेशान्वये 
नगरपरिषदेच्या सदस्यपदांचे सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) 
आरक्षण सोडत काढून त्याचे अंतिमरीत्या प्रसिद्ध करणेचे अधिकार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) अन्वये आणि मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेशपत्र क्रमांक रानिआ / नप २०२१ / प्र . क्र . १० / का 
६ , दिनांक २७ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केले असून उक्त आदेशान्वये दिलेल्या कार्यक्रमानुसार जुन्नर नगरपालिकेच्या उक्त आरक्षित जागा 
निश्चित करण्यासाठी जाहीर सोडत दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजी काढण्यात आली व प्रभागनिहाय आरक्षण प्रसिद्ध करून त्यावर दिनांक २ ९ जुलै 
२०२२ ते १ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या ; 


आणि ज्याअर्थी , विहित कालावधीत हरकती / सूचना दाखल झाल्या नसलेमुळे प्राप्त अहवालाचे अवलोकन करून मा . विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडे अहवाल सादर करणेत आला . त्यानुसार सदर कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 
नपाप्र / नामाप्रआ / अं . मान्यता / न.पा. १ / कावि- ७७०/२०२२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाली . 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , पुणे , मला प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देश 
दिल्याप्रमाणे अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणी , दिनांक १० जून २०२२ अन्वये जुन्नर नगरपालिकेच्या 
संदर्भात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक प्रभागांमध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे आरक्षण अधिसूचित करीत 
आहे . 

-- 


( १ ) 


अ . क्र . 


१ 


१ 

२ 

३ 


४ 


20 


प्रभाग क्रमांक 


१ 


१ 


३ 


६ 


७ 


८ 


९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


१० 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


प्रवर्ग 


२ 

अनुसूचित जाती 

अनुसूचित जमाती 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण 


एकूण 


प्रभागाचे नाव असल्यास 


२ 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


एकूण जागांचा तपशील 

एकूण जागांची संख्या 


३ 


०१ 

०१ 

०५ 

१३ 


२० 


प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील 

जागा क्रमांक 


3 


१ - अ 

१ - ब 

२- अ 

२- ब 

३ - अ 

३- ब 

४ - अ 

४- ब 

५ - अ 

५- ब 


६- अ 

६- ब 

७ - अ 

७ - ब 

८ - अ 

८ - ब 

९- अ 

९ - ब 

१० - अ 

१० - ब 


पैकी महिलांकरिता 
आरक्षित जागा 

४ 


०१ 

०१ 

०३ 

०५ 


१० 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी जसे 
अनु . जाती अनुसूचित जमाती / नागरिकांच्या 
( अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी / अनुसूचित जमाती 
स्त्रियांसाठी / नागरिकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 
धरून ) 

४ 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 

खुला 

अनुसूचित जाती ( महिला ) 

खुला 

सर्वसाधारण ( महिला ) 


खुला 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 


खुला 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण ( महिला ) 


खुला 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण ( महिला ) 
सर्वसाधारण ( महिला ) 


खुला 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 


खुला 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

खुला 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक पसन / कावि / कार्या -१ / १४०२ / २०२२ .-- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( नामनिर्देशित 
सदस्यांची अर्हता व नियुक्ती करण्याची पद्धती ) , नियम २०१० चे नियम ६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे , या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पुणे जिल्ह्यातील वडगाव नगरपंचायतीच्या नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी 
दिनांक २ ९ जून २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य वडगाव नगरपंचायतीचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून 
आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


Sr. No. 

1 

1 


Pune , 5th August 2022 . 


अ . क्र . 

१ 


नगरपंचायतीचे नाव 


१ 


२ 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


वडगाव 


परिशिष्ट 


ORDER 

No. PSN / WS / KS - 1 / 1402 / 2022 . In exercise of the powers vested in me under the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 ( Nominated Member Qualification and 
Election Procedure ) Rule , 2010 ( 6 ) . I , Dr. Rajesh Deshmukh , Collector , Pune , hereby publish the name of 
person who has been declared elected as Nominated Member of Nagarpanchayat , Vadgaon in Special 
Meeting conveyed on 29th June 2022 . 

Name of Nagarpanchayat 

2 
Vadgaon 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


Schedule 


नगरपंचायतीचे नाव 
२ 

वडगाव 


गणेश सोपान म्हसळसकर 


आदेश 

क्रमांक पसन / कावि / कार्या -१ / १४०३ / २०२२ .--- महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ च्या कलम ५१ - अ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , पुणे या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , पुणे जिल्ह्यातील वडगाव 
नगरपंचायतीच्या उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील सदस्य उपनगराध्यक्ष म्हणून 
निवडून आलेले आहेत . 

परिशिष्ट 


३ 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


Name of Nominated Member 

3 

Ganesh Sopan Mahalashkar 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 
Collector , Pune . 


उपनगराध्यक्षाचे नाव 
३ 

राजेंद्र विठ्ठल कुडे 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


Order 

No. PSN / WS / KS - 1 / 1403 / 2022 . – In exercise of the powers vested in me under Section 51 - A of the 
Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 , I , Dr. Rajesh 
Deshmukh , Collector , Pune , hereby publish the name of person who has been declared elected as 
Vice - President of Nagarpanchayat , Vadgaon in special meeting conveyed on 27th July 2022 . 

Schedule 


Sr. No. 
1 

1 


Pune , 5th August 2022 . 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


Name of Nagarpanchayat 


2 

Vadgaon 


Name of Vice - President 


3 

Rajendra Vitthal Kude 


लोणावळा नगरपालिका , लोणावळा 
अधिसूचना 


Dr. RAJESH DESHMUKH , 
Collector , Pune . 


क्रमांक पसन / कावि / कार्या -१ / १४०० ( २ ) / २०२२ , रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . २ / का -६ / २०२२-- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक 
६ मे २०२२ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार लोणावळा नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या अंतिम भौगोलिक सीमा क्रमांक महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १० जून २०२२ च्या अधिसूचनेअन्वये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात 
आल्या आहेत : 
; 


आणि ज्याअर्थी , मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र -१ / अंतिम 
आ . / कावि -५४८ / २०२२ , दिनांक २८ जून २०२२ अन्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणास मान्यता दिली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . २ / का -६ , दिनांक २२ जुलै २०२२ च्या आदेशान्वये 
नगरपरिषदेच्या सदस्यपदांचे सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) 
आरक्षण सोडत काढून त्याचे अंतिमरीत्या प्रसिद्ध करणेचे अधिकार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) अन्वये आणि मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश पत्र क्रमांक रानिआ / नप २०२१ / प्र . क्र . १० / का -६ , दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केले असून उक्त आदेशान्वये दिलेल्या कार्यक्रमानुसार लोणावळा नगरपालिकेच्या उक्त आरक्षित जागा निश्चित 
करण्यासाठी जाहीर सोडत दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजी काढण्यात आली व प्रभागनिहाय आरक्षण प्रसिद्ध करून त्यावर दिनांक २ ९ जुलै २०२२ ते 
१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या ; 


आणि ज्याअर्थी , विहित कालावधीत हरकती / सूचना दाखल झाल्या नसलेमुळे प्राप्त अहवालाचे अवलोकन करून मा . विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडे अहवाल सादर करणेत आला . त्यानुसार सदर कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 
नपाप्र / नामाप्रआ / अं . मान्यता / न.पा . १ / कावि -७७० / २०२२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाली . 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , पुणे मला प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देश 
दिल्याप्रमाणे अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणी , दिनांक १० जून २०२२ अन्वये लोणावळा 
नगरपालिकेच्या संदर्भात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक प्रभागांमध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे आरक्षण 
अधिसूचित करीत आहे .- 


अ . क्र . 


१ 


१ 

२ 

३ 


२० 


१ 


२ 


३ 


५ 


प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नाव असल्यास 


७ 


९ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 

एकूण जागांचा तपशील 

एकूण जागांची संख्या 


११ 


प्रवर्ग 


एकूण 


२ 


अनुसूचित जाती 

अनुसूचित जमाती 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण 


न्यू तुंगार्ली 


तुंगार्ली गावठाण 


वलवण 


रेल्वे विभाग 


नांगरगाव 


भांगरवाडी विभाग -१ 


भांगरवाडी विभाग - २ 


लोणावळा बाजार 


लोणावळा गावठाण 


गवळीवाडा 


खंडाळा 


३ 


०४ 

०१ 


०३ 

१ ९ 


२७ 


प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील 

जागा क्रमांक 


३ 


१ - अ 

१ - ब 

२ - अ 

२- ब 

३ - अ 

३- ब 

४ - अ 

४- ब 

५ - अ 

५- ब 

६ - अ 

६- ब 

७ - अ 

७ - ब 

८ - अ 

८ - ब 

९ - अ 

९ - ब 

१० - अ 

१० - ब 

११ - अ 

११ - ब 


पैकी महिलांकरिता 
आरक्षित जागा 

४ 


०२ 

०१ 


० ९ 


१४ 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी जसे 
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / नागरिकांचा 
मागास वर्ग ( अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी / अनुसूचित 
जमाती स्त्रियांसाठी / नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


४ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


५ 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


६ 


१ 


१२ 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


२ 

जुना खंडाळा 


भुशी रामनगर 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील - - चालू 


३ 

१२ - अ 

१२ - ब 


१३ - अ 

१३ - ब 

१३- क 


तळेगाव दाभाडे नगरपालिका , तळेगाव दाभाडे 

अधिसूचना 


४ 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण ( महिला ) 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


क्रमांक पसन / कावि / कार्या -१ / १४०० ( ३ ) / २०२२ , रानिआ / नप -२०२२ / प्र . क्र . २ / का -६ / २०२२-- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोगाने दिनांक 
६ मे २०२२ रोजी दिलेल्या कार्यक्रमानुसार तळेगाव दाभाडे नगरपरिषदेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागांच्या अंतिम भौगोलिक सीमा क्रमांक 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक , पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक १० जून २०२२ च्या अधिसूचनेअन्वये शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करण्यात आल्या आहेत ; 


आणि , ज्याअर्थी , मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र -१ / 
अंतिम आ . / कावि -५४ ९ / २०२२ , दिनांक २८ जून २०२२ अन्वये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणास मान्यता दिली आहे 


आणि ज्याअर्थी , मा . राज्य निवडणूक आयोग आदेश क्रमांक रानिआ / नप -२०२२ / प्र.क्र . २ / का -६ , दिनांक २२ जुलै २०२२ च्या आदेशान्वये 
नगरपरिषदेच्या सदस्यपदांचे सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) 
आरक्षण सोडत काढून त्याचे अंतिमरीत्या प्रसिद्ध करणेचे अधिकार महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) अन्वये आणि मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश पत्र क्रमांक रानिआ / नप २०२१ / प्र . क्र . १० / का -६ , दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ अन्वये प्रदान केले असून उक्त आदेशान्वये दिलेल्या कार्यक्रमानुसार तळेगाव दाभाडे नगरपालिकेच्या उक्त आरक्षित जागा निश्चित 
करण्यासाठी जाहीर सोडत दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजी काढण्यात आली व प्रभागनिहाय आरक्षण प्रसिद्ध करून त्यावर दिनांक २ ९ जुलै २०२२ ते 
१ ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या ; 


आणि ज्याअर्थी , विहित कालावधीत हरकती / सूचना दाखल झाल्या नसलेमुळे प्राप्त अहवालाचे अवलोकन करून मा . विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांचेकडे अहवाल सादर करणेत आला . त्यानुसार सदर कार्यालयाकडील पत्र क्रमांक 
नपाप्र / नामाप्रआ / अं . मान्यता / न.पा . १ / कावि -७७० / २०२२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०२२ अन्वये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग , नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
( महिला ) व सर्वसाधारण ( महिला ) आरक्षणास मान्यता प्राप्त झाली . 


आणि त्याअर्थी , मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हाधिकारी , पुणे मला प्राप्त असलेल्या अधिकारांनुसार मा . राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देश 
दिल्याप्रमाणे अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणी , दिनांक १० जून २०२२ अन्वये तळेगाव दाभाडे 
नगरपालिकेच्या संदर्भात शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या निवडणूक प्रभागांमध्ये पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे आरक्षण 
अधिसूचित करीत आहे . -- 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 

३ 

४ 


प्रभाग क्रमांक 


१ 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


८ 


प्रवर्ग 


एकूण 


२ 


अनुसूचित जाती 

अनुसूचित जमाती 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण 


प्रभागाचे नाव असल्यास 


२ 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


एकूण जागांचा तपशील 

एकूण जागांची संख्या 


०१ 


०७ 

१८ 


२८ 


प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील 

जागा क्रमांक 


3 


१ - अ 


१ - ब 


२ - अ 

२- ब 


३ - अ 

३- ब 


४ - अ 


४- ब 

५ - अ 

५- ब 


६- अ 

६ - ब 


७ - अ 


७ - ब 


८ - अ 


८ - ब 


९- अ 

९ - ब 


पैकी महिलांकरिता 
आरक्षित जागा 


४ 


०१ 


०१ 


०४ 

०८ 


१४ 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी जसे 
अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / नागरिकांचा 
मागास वर्ग ( अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी / अनुसूचित 
जमाती स्त्रियांसाठी / नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


४ 


नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


७ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ( महिला ) 

सर्वसाधारण 


१ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


२ 


1 


1 


1 


1 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


प्रभागनिहाय आरक्षणाचा तपशील --चालू 


३ 

१०- अ 

१० - ब 


११ - अ 


११- ब 

१२ - अ 

१२- ब 

१३- अ 

१३ - ब 

१४ - अ 

१४ - ब 


४ 

अनुसूचित जाती 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण ( महिला ) 

सर्वसाधारण 

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सर्वसाधारण ( महिला ) 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे यांजकडून 

वाचा .-- ( १ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु - २००१ / सीआर - १-५ , दिनांक 
१ जानेवारी २००१ . 


( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक- रानिआ / नप -२०२१ / प्र . क्र . १० / का . - ६ , दिनांक 
२७ डिसेंबर २०२१ . 


( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप - २०२२ / प्र . क्र . ७ / का -६ , दिनांक 
२४ जून २०२२ व दिनांक २२ जुलै २०२२ . 

( ४ ) जिल्हाधिकारी , सांगली व कोल्हापूर यांचा प्राप्त प्रस्ताव , दिनांक २५ जुलै २०२२ . 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र -१ / कावि -७७५ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
९ ( २ ) मधील तरतुदीन्वये , तसेच संदर्भ क्रमांक २ व ३ नुसार आरक्षणासह राखून ठेवावयाच्या महिला सदस्य संख्या , तसेच अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या ही संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार 
निश्चित करावयाची आहे . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट - कलम ( २ ) व ( ३ ) च्या परंतुकान्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदा / नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित 
करण्याचे अधिकार प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांना वाचामधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम ९ ( २ ) व संदर्भ क्रमांक १ येथील 
आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून पुणे विभागातील नगरपरिषदांची सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये देण्यात 
आलेली आहे . 

पुणे विभागातील नगरपरिषदांची , सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये निश्चित केलेल्या सदस्य संख्येनुसार सार्वत्रिक निवडणूक घ्यावयाची 
आहे . 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट " अ " 
पुणे विभाग 

अ . जिल्हाचे अ.नं. नगर- निवडून राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या महिला 
परिषदेचे द्यावयाची अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा 

क्र . नाव 

नाव 

सदस्य जाती जमाती 

मागास 

संख्या 

प्रवर्गासाठी 


१ 


१ 


२ 

सांगली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


w 


जत 


२ कोल्हापूर १ हुपरी 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


५ 

२३ 


२१ 


5 न् 


० 


८ 

६ 


९ 

१२ 


११ 


रकाना ९ पैकी महिलांसाठी 
राखून ठेवलेल्या जागेची 

विभागणी 


अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा 

जाती 

जमाती 

मागास 

प्रवर्गासाठी 


( रकाना 

६ पैकी ) 


१० 


४ 


( रकाना 

७ पैकी ) 


११ 
१ 


O 


( रकाना 

८ पैकी ) 


مد لله 


सर्व 

साधारण 


१२ 


टीप 


९ 


१३ 

६ अनुसूचित जमातीकरिता 
एकच पद देय होत 
असल्याने मागील 
निवडणुकीत ते पद 
महिलांसाठी आरक्षित 
नसलेने सदर पद 
अनुसूचित महिलाकरिता 
आरक्षित होईल . 


१४ 


सौरभ राव , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे . 


BY DIVISIONAL COMMISSIONER AND REGIONAL DIRECTOR , 
MUNICIPAL ADMINISTRATION , PUNE DIVISION , PUNE 

Read .-- ( 1 ) Order No. Napasu - 2001 / C . R. -1-5 , dated 1st January 2001 of Director , Municipal Admin . , 
Mumbai . 


( 2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai , Order No. RNA / NP - 2021 / CR - 10 / 
Desk - 6 , dated 27th December 2021 . 


( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai Letter No. RNA / NP - 2022 / C.R.07 / 
Desk - 06 dated , 24th June 2022 and dated 22nd July 2022 . 

( 4 ) Collector , Sangli , Kolhapur Proposal dated 25th July 2022 . 

Order 


No NPA - 1 / WS / 775 / 2022 .-- In exercise of the powers under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and as per reference Nos . 2 and 3 , the 
number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for Women ( including the 
seats belonging to SC / ST ) and the number of seats to be reserved for SC / ST has to be fixed after taking 
into consideration the available population figures of the census of that respective Municipal Council . 


In exercise of the powers conferred by the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 , Section 74 ( 2 ) and ( 3 ) the Director , Municipal Administration has delegated 
the powers to fix the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at reference 
No. 1 above . 


Now , Therefore , in exercise of the powers contained in sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipalities Act , 1965 the Regional Director of Municipal Administration , Pune Division , Pune hereby 
fixes the number of seats to be elected for Municipal Councils in Pune Division as in Annexure " A " . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 

The general election of Municipal Councils of Pune Division for the seats mentioned in the 
accompanying Annexure " A " should be held as per this order . 

ANNEXURE " A " 

Pune Division 


Sr. Name Sr. Name of Total 
No. of No. Nagar- Number 
dist . parishad 

of 
councillors 
to be elected 


1 

2 3 

1 Sangli 1 


4 

Jat 


2 Kolhapur 1 Hupari 


Pune , 5th August 2022 . 


No. of seats 
reserved for 
S.C S.T Back 
Ward 
Class 
of 
Citizens 


5 6 7 

23 

1 


--- 

• पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 


A 0 


4 


8 

6 


21 3 0 5 

305 


Seats 
reserved 
for 
Women S.C. 

( Out 

of 

Col. 

6 ) 


Gen. 

Out of Col. 9 
seats reserved for women 


9 

10 

12 2 


women 


S.T. Back 
( Out Ward 

of Class of 
Col. Citizens 

7 ) 

( Out 

of Col. 


11 

1 


8 ) 

12 

3 


11 2 0 3 


13 

6 


( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक 

दिनांक २२ जुलै २०२२ . 

( ४ ) जिल्हाधिकारी , सांगली यांचा प्रस्ताव पत्र क्रमांक नवि / आरआर / कार्या- १ / कावि 

आदेश 


6 


Note 


14 

In the past election 
ST seat was re 
served for ST Gen 
eral . Hence , in the 
current election it 
will be reserved for 
ST women . 


SAURABH RAO , 
Divisional Commissioner and 
Regional Director , Municipal 
Administration , Pune Division , Pune . 


वाचा .-- ( १ ) संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक नपसु - २००१ / सीआर - १-५ , दिनांक 

१ जानेवारी २००१ . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांचे आदेश क्रमांक- रानिआ / नप -२०१४ / प्र . क्र . १५ / का . - ६ , दिनांक 
२२ मे २०१५ . 

रानिआ / नप - २०२१ / प्र . क्र . १० / का -६ , दिनांक 

३५६ / २०२२ , दिनांक २ ऑगस्ट २०२२ . 


क्रमांक नपाप्र -१ / कावि -७६ ९ / २०२२ .-- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम 
९ ( २ ) मधील तरतुदीन्वये , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व आरक्षणासह राखून ठेवावयाच्या महिला सदस्य 
संख्या , तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाची एकूण सदस्य संख्या सन २०११ च्या जनगणनेच्या लोकसंख्येनुसार 
सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी नगरपंचायतची सदस्य संख्या निश्चित करावयाची आहे . 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ७४ चे पोट - कलम ( २ ) व ( ३ ) च्या परंतुकान्वये 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी नगरपरिषदा / नगरपंचायतीची सदस्य संख्या निश्चित 
करण्याचे अधिकार प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांना वाचामधील संदर्भ क्रमांक १ येथील आदेशान्वये प्रदान केले आहेत . 


त्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ मधील कलम ९ ( २ ) व संदर्भ क्रमांक १ येथील 
आदेशानुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी नगरपंचायतीची सदस्य संख्या सोबतच्या परिशिष्ट " अ " 
मध्ये देण्यात आलेली आहे . 


सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी नगरपंचायतीची सोबतच्या परिशिष्ट " अ " मध्ये निश्चित केलेल्या सदस्य संख्येनुसार सार्वत्रिक निवडणूक 
घ्यावयाची आहे . 


अ.क्र . 


q 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


नगरपंचायतीचे निवडून 

नाव 

द्यावयाची 


२ 

आटपाडी 


पुणे , ५ ऑगस्ट २०२२ . 


सदस्य 
संख्या 


१७ 


राखून ठेवलेल्या जागांची संख्या 
अनुसूचित अनुसूचित नागरिकांचा 

जाती 

जमाती 
साठी साठी 


४ 


५ 


पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ ११ 

परिशिष्ट " अ " 

जिल्हा सांगली 


० 


मागास 

प्रवर्गासाठी 


६ 


४ 


महिला रकाना ७ पैकी महिलांसाठी राखून ठेवलेल्या जागेची विभागणी 

अनुसूचित नागरिकांचा सर्वसाधारण 

जमाती 

मागास 

महिला 

साठी 

प्रवर्गासाठी 


९ 


अनुसूचित 
जाती 

साठी 


( रकाना ४ 

पैकी ) 


८ 


१ 


( रकाना ५ 

पैकी ) 

९ 


( रकाना ६ 

पैकी ) 


११ 


२ 


६ 

सौरभ राव , 

विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , 
नगरपरिषद प्रशासन , पुणे विभाग , पुणे . 


Read .-- ( 1 ) Order No. Napasu - 2001 / C . R. -1-5 , dated 1st January 2001 of Director , Municipal Admin . , 

Mumbai . 


( 2 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai , Order No. RNA / NP - 2014 / CR - 15 / 
Desk - 6 , dated 22nd May 2015 . 


( 3 ) State Election Commission , Maharashtra State , Mumbai Order No. RNA / NP - 2021 / C.R.10 / 
Desk - 06 , dated 22nd July 2022 . 

( 4 ) Collector , Sangli , Proposal No. NV / RR / karya - 1 / ws - 356 / 2022 , dated 2nd August 2022 . 


Order 

No. NPA - 1 / WS / 769 / 2022 .-- In exercise of the powers under Section 9 ( 2 ) of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagarpanchayats and Industrial Townships Act , 1965 and as per order mentioned at reference 
No. 3 , above after taking into consideration the population figures of Census of India 2011 ( including the 
population of Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Class of Citizens ) , the number 
of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for Women ( including the seats 
belonging to SC / ST / BC of Citizens ) and the number of seats to be reserved for SC / ST / BC of Citizens in 
respect of Atpadi Nagarpanchayat , Sangli district has to be fixed . 


In exercise of the powers conferred by the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 , Section 74 ( 2 ) and ( 3 ) the Director , Municipal Administration has delegated 
the powers to fix the number of seats in respect to Municipal Councils vide its letter mentioned at reference 
No. 1 above . 


Now , Therefore , in exercise of the powers contained in sub - section ( 2 ) of Section 9 of the Maharashtra 
Municipalities Act , 1965 the Regional Director of Municipal Administration , Pune Division , Pune hereby 
fixes the number of seats to be elected for Atpadi Nagarpanchayat as in Annexure " A " . 


The general election of Atpadi Nagarpanchayat of district Sangli for the seats mentioned in the 
accompanying Annexure " A " should be held as per this order . 


१२ 


Sr. 
No. 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी , ६ ऑगस्ट २०२२ / श्रावण १५ , शके १ ९ ४४ 

ANNEXURE " A " 

District Sangli 


Name of 
Nagar 
panchyat 


2 


Atpadi 


Total 
Number 
of 

Councillors 


Pune , 5th August 2022 . 


to be 

elected 
3 


17 


No. of Seats reserved for 
S.C. S.T. 


4 


2 


5 


0 


Backward Women 
Class of 

Citizens 


6 


4 


7 


9 


Out of Col. 7 seats reserved for Women 
S.C. S.T. Backward General 
( out of Class of Women 
col . 4 ) Citizens 
( out of 

( out of 

col . 5 ) 

col . 6 ) 

10 


00 


8 


1 


9 


0 


2 


11 


6 


SAURABH RAO , 
Divisional Commissioner and 
Regional Director , Municipal 
Administration , Pune Division , Pune . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


